राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख 
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना खुल्या प्रवर्गातून 
प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शौक्षणिक दृष्टया 
मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एमईडी १०२०/ प्र.क्र.३४०/ २०/ शिक्षण-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयातील संकुल, ९ वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१४०/ तांशि-४, दिनांक 
१६/०९/२०२०. 
२) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, शासन 
निर्णय क्र.सीबीसी-२०१९/ प्र.क्र.१०८/ मावक, दिनांक ११/०७/२०१९. 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.एमईडी १०१९/ प्र.क्र.३७/ १९/ शिक्षण-२, 
दिनांक ०७/०३/२०१९. 
४) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.एमईडी १०१८/ प्र.क्र.४९/ १८/ शिक्षण-२, 
दिनांक २८/०६/२०१८. 
५) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.एमईडी १०१६/ प्र.क्र.४७६/ १६/शिक्षण-२, 
दिनांक ०९/१२/२०१६. 
प्रस्तावना:- 


आर्थिक दुर्बळ घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजना राबविण्यात येत असून त्याद्वारे केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे आरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱया पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत ५० टक्के शिक्षण शुल्काची शिष्यवृत्ती देण्यात येते. 
तसेच डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत खुल्या संवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकातील विद्यार्थ्यांना विहीत दराने प्रतिमहा निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येतो. 


विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग, कल्याण विभागाद्वारा 
सामाजिक व शौक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२०२० या शौक्षणिक 
वर्षापासून राजर्षि शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक १५७३७/२०१९ व इतर याचिकांमध्ये दिनांक 
०९/०९/२०२० रोजी सामाजिक व शौक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गाच्या (ass आरक्षणास अंतरिम स्थगिती 
दिलेली आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने सामाजिक व शौक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील घटकांना 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी १०२०/प्र.क्र.३४०/२०/शिक्षण-२ 


विविध सवलती देण्याबाबत दिनांक ०९/१०/२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाने देखील त्यांच्या दिनांक १६/१२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक व 
शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील जे विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतील sem पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षि 
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना 
करिता आपोआप पात्र ठरविण्यात आले आहे. तसेच, संबंधित प्रशासकीय विभागाना त्यांच्या अखत्यारितील 
अभ्यासक्रमांना पूरक आदेश निर्गमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन आरोग्य विज्ञान 
अभ्यासक्रमांच्या अनुषंगाने पूरक आदेशा निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सामाजिक व शैौक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील जे विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातून आरोग्य विज्ञान 
अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतील व इतर विहीत अटी व शर्तीची पूर्तता करतील अशा पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षि छत्रपती 
शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेचे लाभ 
अनुज्ञेय राहतील. तसेच, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या 
कालावधीत या विद्यार्थ्यांनी आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राखीव असलेल्या जागेवर विहित 
मार्गानी प्रवेश घेतल्यास त्यांना देखील या दोन्ही योजनांचे फायदे अनुज्ञेय राहतील. 


२. सदर आदेश उच्चव तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक १६/१२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११३१२१०५९३११३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S U R E N D R A cH Of Maharashtra, 


Pp R A L H A D DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


CHANKAR = see” 
(सुरेन्द्र चानकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे, विधान भवन, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
मा.मंत्री(वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री(वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी १०२०/प्र.क्र.३४०/२०/शिक्षण-२ 


मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री(वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, विजाभज इमाव व विमाप्र, पुणे. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालये (बृहन्मुंबई महानगरपालिक]). 
अधिष्ठाता/प्राचार्य, सर्व शासकीय/ महानगरपालिका/ अनुदानित/खाजगी विनाअनुदानित आरोग्य विज्ञान 
महाविद्यालये (संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय/ आयुष संचालनालय यांचेमार्फत). 
निवडनस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


